महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१८ 


शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4), अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या 


विभागात आंतरविभागीय बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | श्र सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती । अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| १_| २ ३ PB 4 
षि श्री प्र.म.तवटे उद्योग, ऊर्जा व कामगार | विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 
विभाग इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 
२. | श्रीमती | द.दि.गोळे विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


इतर मागासवर्ग व विशोष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 


३. । श्रीमती  कु.अ.हर्ष सार्वजनिक आरोग्य विभाग विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, 
इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 


२. बदली झालेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करुन या विभागास 
कळवावे. तसेच बदली झालेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या विभागात 
तत्काळ रुजू व्हावे. 

३. विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यास तत्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास बदलीनंतरचे प्रशिक्षण देण्याबाबतची 
कार्यवाही संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 


५ सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२८१६५८४२०६०७ असा आहे. हे आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Gajanan Bhimrao पाण rocco 


32597 3b0795ae98Ba7c005050f9 1 80a8021798aScled41ada8a72725a 


47b4f0, 


INumber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682d6 
1 fav b6fecbi र, Bhi 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग/ विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग/ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२. सह/उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/ विमुक्त = (संबंधित 
भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग/ | मंत्रालयीन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, L विभागांमार्फत) 

३. आहरण व संवितरण अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/ विमुक्‍त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग/ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, aa 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


